एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-३(सीपीटीपी-३) 
अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/ 
गट विकास अधिकारी,गट-अ यांचा परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक - टिआरएन-२०१९/प्र.क्र.१५/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- १९/०४/२०२१ 


वाचा :-१.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१८-ब, दि.२०/०१/२०१४ 
२.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-४१६/ प्र.क्र.६१/ १८-ब, दि.०४/०८/२०१६ 
३.सा.प्र.वि.,कार्यालयीन आदेश क्र टिआरएन-२०१७/प्र.क्र३१/सीपीटीपी-अ, दि.०४/१२/२०१७ 
४.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय, क्र. परिवी-२७१५ /प्र.क्र.३०२/ आठ, दि.२९/०२/२०१६ 


शासन आदेशा 

राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१५ अन्वये शिफारस झालेल्या व दिनांक ०४/०८/२०१६ 
च्या कार्यालयीन आदेशान्वये परिविक्षाधीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी, 
(गट- अ) या पदावर नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- 
३ (सीपीटीपी-३) दिनांक ०२/०५/२०१६ ते दिनांक ३०/०४/२०१८ या कालावधीत पूर्ण झाला असून सदर 
प्रशिक्षण खालील विवरणपत्रातील उमेदवारांनी समाधानकारकरित्या पूर्ण केळे आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०१६ मधील तरतूद क्रमांक १ (3) 
(ब) नुसार परिविक्षा कालावधीत नैमित्तीक रजेव्यतिरिक्‍त कोणत्याही स्वरूपाची रजा उपभोगल्यास 
उमेदवारांचा परिविक्षा कालावधी रजेच्या कालावधीएवढा वाढविण्यात येतो. त्यानुसार खालील 
विवरणपत्रातील उमेदवारांचा स्तंभ क्र. ५ मध्ये नमूद रजा कालावधीएवढा परिविक्षा कालावधी 
वाढविण्यात येत असून स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्यात 
येत आहे. 


(प्रशिक्षणाचा कालावधी दिनांक ०२/०५/२०१६ ते दिनांक ३०/०४/२०१८) 


अ. | नावव पदनाम | शिफारस परिविक्षाधी मेदवाराने विभागीय परीक्षा परिविक्षा 
क्र प्रवर्ग म्हणून सेवेत । उपभोगलेल्या | उत्तीर्ण/परीक्षेचा कालावधी 
नियुक्तीचा रजा (दिवस) कालावधी समाप्तीचा 
दिनांक दिनांक 

Es २ ३ | ४ | ५ & 1 ae 

षि श्री. | OPEN | ०२/०५/२०१६ | १५--२१ विभागीय परीक्षा | ५/०६/२०१८ 

अशोक दिवस ~ सन-२०१४ 7 
ene wy दिवस (निकालाचा दिनांक र. 
०५/०७/२०१८) 

२ | श्री. म्हात्रे | OBC | ०२/०५/२०१६ | ७३३४१ विभागीय परीक्षा । २२/०८/२०१८ 
राहूल दिवस सन-२०१४ प 
राहूल गणेश (म.पू.) दिवस कळती आ (म.नं.) 

०५/०७/२०१८) 

३ | श्री. घोरपडे | 086 । ०२/०५/२०१६ | ६८--६ दिवस | विभागीय परीक्षा १३/०७/२०१८ 
राघवेंद्र म सन-२०१४ ; 

Arrest 4) (निकालाचा दिनांक रि 
२२/०९/२०१७) 

४ श्री. बळे | SC ०२/०५/२०१६ | ४३ fe विभागीय परीक्षा १२/०६/२०१८ 
चंद्रकांत (म.पू.) सन-२०१४ (म.नं.) 
चोखोबा (निकालाचा दिनांक 

०५/०७/२०१८) 


शासन आदेडा क्रमांकः टिआरएन-२०१९/प्र.क्र.१५/सीपीटीपी-अ 


५ । श्री. सोनावणे । 586 | ०२/०५/२०१६ | २४ विभागीय परीक्षा २४/०५/२०१८ 
समाधान (म.पू.) सन-२०१४ (म.नं.) 
घनड्याम (निकालाचा दिनांक 

२२/०९/२०१७) 

६ | श्री. सुराडकर | SC ०२/०५/२०१६ | ८--३३ fe विभागीय परीक्षा । १०/०६/२०१८ 

प्रविण नामदेव (म.पू. सन-२०१४ (म.नं.) 
(निकालाचा दिनांक 
०५/०७/२०१८) 

७ | श्री. TH | SBC | ०२/०५/२०१६ a विभागीय परीक्षा 30/0४/२०१८ 

शांकर सुरेश (म.पू. सन-२०१४ (म.नं.) 
(निकालाचा दिनांक 
५/०७/२०१८) 

८ | श्री. पानझडे | SC ०२/०५/२०१६ णी विभागीय परीक्षा 30/0४/२०१८ 

सचिन केरबा (4.4) WA-2098 (म.नं.) 
(निकालाचा दिनांक 
२२/०९/२०१७) 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २९/०२/२०१६ अन्वये “परिविक्षाधीन उमेदवारांना 
शासकीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर पहिली वेतनवाढ त्यांचा एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर देण्यात 
यावी व त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर देण्यात 
यावी” अशी तरतूद आहे. त्यानुसार उपरोक्‍त उमेदवारांना पहिली वेतनवाढ दिनांक ०४/१२/२०१७ च्या 
कार्यालयीन आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली असून आता त्यांनी परिविक्षा कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने त्यांची दुसरी व त्यापुढील देय वेतनवाढी देण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

४. उपरोक्त “परिच्छेद २” मधील तक्त्यातील प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन उपमुख्य कार्यकारी 
अधिकारी/ गट विकास अधिकारी, गट-अ यांचा प्रशिक्षण काळावधीत घेतलेल्या रजांचा तपशील वरजा 
मंजूरी आदेशा प्रशासकीय विभाग, क्षेत्रिय कार्यालये व यशदा, पुणे या प्रशिक्षण संस्थेकडून प्राप्त झाले 
असून त्याआधारे सदर sear निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४१९१५१२०६४१०७ असा आहे. सदर आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rahul Vijay 
Kulkarni 


(राहुल कुलकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सबंधित उमेदवार (ईमेलद्वारे) 


१. सह सचिव/ उप सचिव, (आस्था-उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी, 
Te-3), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 

३. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 

४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


